मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या 
यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड 
डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची 
प्रतिपुर्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. लोलेस २०२२/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१. शासन अ.शा. पत्र क्रमांक मत्स्यवि - ४६९६/१३७/पदुम-१४ ,दि. १४.०१.१९९७ 
२. शासन निर्णय क्रमांक मत्स्यवि-१००५/प्र.क्र.१७४ /पदुम-१४ ,दि.३१.०३.२००८ 
३. प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) १, महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र. सं. ए. एम. जी. ll 
(S)/ प्रभार -॥/फा. सं ८२२/ आय. आर सं १३६९/१२१५ ,दि.०४.०४.२०२२ 
४. सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) ठाणे पालघर यांचे पत्र जा.क्र.सआम/ ठापा/ 
११७२/२०२२ ,दि. ०५.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थांना त्यांच्या सभासदांच्या यांत्रिक नौकांसाठी लागणाऱ्या 
हायस्पीड डिझेल TSA पुरवठा करणेबाबत वाचा क्र. १ येथील अ.शा. पत्रान्वये निकष ठरविण्यात आले 
आहेत. या निकषांन्वये वाचा क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या 
यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित कराची प्रतिपुर्ती करणेबाबत 
योजना पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे. तथापि दि. १५.०२.२०२१ ते दि.२२.०२.२०२१ या कालावधीमध्ये 
ठाणे/पालघर येथील मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयाच्या लेखापरीक्षणादरम्यान महालेखाकार 
कार्यालयाने डिझेल तेलावरील विक्रिकराची प्रतिपुर्ती या योजनेबाबत १२० अश्वशाक्तीवरील सहा 
सिलेंडर क्षमतेच्या नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा व करपरताव्याबाबत लेखा आक्षेप उपस्थित केले 
आहेत. सबब सदर लेखा आक्षेप निरसित होण्याच्या दृष्टीने व हायस्पीड डिझेल तेलावरील मुल्यवर्धित 
कराची प्रतिपुर्ती करणेबाबत भविष्यात कोणताही लेखा आक्षेप उद्धवू नये तसेच सद्यस्थितीत मासेमारी 
पध्दतीमध्ये झालेले बदल, मासेमारीचे क्षेत्र, मासेमारी सफरीचे दिवस व इतर सर्व बाबी यांचा विचार 
करता १२० अश्वशक्ती वरील इंजिन क्षमता असणाऱ्या नौकांना डिझेल कोटा व प्रतिपुर्ती मंजुर 
करण्याबाबत वाचा क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 
त्यानुसार शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. सबब दि.३१.०३.२००८ 
अन्वये निर्गमित शासन निर्णय खालील नमूद बाबींच्या समावेशासह वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः लोलेस २०२२/सं.क्र.२४७/पदुम-१३ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


१. शासन निर्णय दि.३१.०३.२००८ मधील मुद्दा क्र.ई) याबाबत खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
शासनमान्य डिझेल कंपनीला आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे डिझेल वाटपाबाबत प्राधिकृत करतील. शासन 
अ.शा. पत्र दि. १४.०१.१९९७ मधील निकषानुसार आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचेमार्फत डिझेल कोटा 
ठरविण्यात येईल . 


या ऐवजी 

अ. शासनमान्य डिझेल कंपनीला आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे डिझेल वाटपाबाबत प्राधिकृत करतील. 
शासन अ.शा.पत्र दि. १४.०१.१९९७ मधील निकषानुसार १ ते ६ सिलेंडर नौकांना लागणाऱ्या अनुज्ञेय 
डिझेल कोट्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून ६ सिलेंडरच्या १२० अश्वशक्ती व त्यावरील अश्वशक्‍्तीच्या 
मासेमारी नौकांना १ जून ते ३१ जुले हा मासेमारी बंदी कालावधी वगळून आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
यांचेमार्फत डिझेल कोटा ठरविण्यात येईल. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३१/२०२२/व्यय-२ 
दि.०३/११/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर सुधारणा 
दि ३१.०३. २००८ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१११४१८०००४१६०१ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


soo Digitally signed by Shrinivas Jagannath 
Shrinivas Jagannath shaswi रा 
a DN: CN = Shrinivas Jagannath Shastri, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Personal, T = 2388 
Shastri Date: 2022.11.15 11:17:01 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. राज्यमंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा) १, महाराष्ट्र, मुंबई 
) प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


Av A 


8 


mo 2८. 


प्रधान सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (मत्स्य), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सहआयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई 


ren ७. 


qo) प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, मुंबई विभाग, मुंबई 
११) सहायक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, पालघर/ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग 
१२) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषी व पदुम विभाग 
१४) निवड नस्ती पदुम-१३. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


